अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, 
नागपूर व त्या अंतर्गत ३ विभाग, १५ उपविभाग, १ 
भूवैज्ञानिक पथक व १ संकल्पचित्र उपविभाग क्र.१ 
तसेच उर्ध्व वर्धा संकल्पचित्र पथक क्र. ३ नागपूर या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४७ 
व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३ पदांना 
दिनांक १/१०/२०१९ ते दिनांक २९/२/२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.मुदत-२०१९/(१७२/२०१९)/जसंअ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक - २१/११/२०१९ 


पहावे:- १) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. मुदत-२०१९/(३९/२०१९)/जसंअ, दि. ३/४/२०१९ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि/२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.११/९/२०१९ 
3) अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र.२१४३/आलि.१/धा. 
मुदतवाढ/२०१९, दि. ११/१०/२०१९. 
8) आ (प्रशि), जलसंपदा विभाग क्र. आढावा-२०१९/प्र.क्र.9४/२०१९/आस्था (पुनर्रचना), दि.निरंक. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग नागपूर यांचे अधिपत्याखाळील अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे 
प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर व त्या अंतर्गत ३ विभाग, १५ उपविभाग, १ भूवैज्ञानिक पथक व १ संकल्पचित्र 
उपविभाग क्र.१ तसेच उर्ध्व वर्धा संकल्पचित्र पथक क्र. 3 नागपूर या कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ३४८ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ५ पदांना दिनांक १/०३/२०१९ ते 
दिनांक ३०/०९/२०१९ पर्यंत चालू ठेवण्यास वरील संदर्भीय क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात 
आलेली आहे. संदर्भाधीन क्र.३ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


आता उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय क्र. २ व संदर्भीय पत्र क्र. ३ अन्वये सोबतच्या परिशिष्ट “अ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर व त्याअंतर्गत ३ विभाग व 
१५ उपविभाग, १ भूवैज्ञानिक पथक व संकल्पचित्र उपविभाग क्र.१ नागपूर तसेच उर्ध्व वर्धा संकल्पचित्र पथक 
क्र.३ नागपूर या कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४७ व परिशिष्ट “ब” 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३ पदांना दिनांक १/१०/२०१९ ते दिनांक 
२९/२/२०२० पर्यंत चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून शासन मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


१. उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
२. ही पदे आकृतिबंधानुसार मंजूर असावी व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१९/(१७२/२०१९)/जसंअ, 


उपरोक्त विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेच्या व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या वेतनाचा खर्च 
महामंडळास मंजूर असलेल्या तरतुदीतुन खालील लेखाशिर्षातुन भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक आय-५ (नियत अस्थाई आस्थापना) एकूण पदे ३४७ आणि ३ अशी एकूण ३५० पदे 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका (०४) विविध पाटबंधारे मंडळांना भाग भांडवली अंशदान, (०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय १७१) 


व मागणी क्र. आय-५ (रुपांतरीत अस्थाई आस्थापना) एकूण ३ पदे 


४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांना कर्जे (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (०२) (०२) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) 


हे आदेशा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि. ११/९/२०१९ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व आंतर वित्तीय सल्लागार व सहसचिव व आ (प्रशि) 
कार्यासनाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९११२१११०६३७५४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसारवनांवाने, | 
Rajnish Ramkishor 


Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 
DN: c=IN, o=Government Of Mah; 


‘a, ou=Water 
‘esources Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


सहपत्र : परिशिष्ट अव ब. Shukla 1 
(र.रा.शुक्ला) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र्‌ -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
३. वित्त विभाग, व्यय-१२/ व्यय-६/ अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई. 

४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 

६. आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर. 

८. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण विभाग, नागपूर 
९. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभाग, भंडारा. 
१०.कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभाग, चंद्रपूर 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/भंडारा/चंद्रपूर 

१२.अर्थ-१, कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. जसंअ कार्यासन, जलसंपदा विभाग संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१९/(१७२/२०१९)/जसंअ, 


परिशिष्ट "अ" 
जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०१९/(१७२/२०१९)/जसंअ, दिनांक २१/११/२०१९ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपञ्ञील (सन २०१९) 


अ.क्र. कार्यालयाचे नांव अ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
Ra 2 3 8 4 
| अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प eet अधिक्षक अभियंता |... 
अन्वेषण मंडळ, नागपूर 2 |उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे | १_ | 
३ ।|कनिष्ठ अभियंता/झा.अ/ स.अ.श्रे-२ ४ 
४ भुवैज्ञानिक आवेक्षक |: 
५ 'मुख्य आरेखक [ae] 
६ अनुरेखक चिञ 
७ प्रथम लिपीक | ae 3 
८ वरिष्ठ लिपीक ५ 
९ कनिष्ठ लिपीक ४ 
| १० उच्च श्रेणी लघुलेखक ne 
| 94 | १ lewd 3 
१२ ।|सहाय्यक भांडारपाल a 
१३ नाईक zai 
१४ वाहन चालक | 
१५ शिपाई ३ 
१६ चौकीदार २ 
एकूण ३१ 
२ | संकल्पचित्र उपविभाग क्र.१ नागपूर | १ |उपविभागीय अधिकारी / अभियंता/स.अ.श्रे[ १ | 
२ क.अ./शा.अ./स.अ.श्रे-२ ३ 
३ कनिष्ठ लिपिक शि 
४ शिपाई 1 १__| 
एकूण of 
a | कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे व ieee | कार्यकारी अभियंता शि. 
जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण विभाग, | २ उप कार्यकारी अभियंता fae 
नागपूर ३ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ ४ 
४ विभागीय लेखापाल [ea ol 
५ आरेखक | a 
६ अनुरेखक ३ 
७ प्रथम लिपिक | eae | 
८ वरिष्ठ लिपिक ५ 
९ टंकलेखक २ 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१९/(१७२/२०१९)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०१९/(१७२/२०१९)/जसंअ, दि. २१/११/२०१९ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपज्ीील (सन २०१९) 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव अ.क्र पदनाम वश्या 
[age | ० भांडारपाल विव 
faa | q कनिष्ठ लिपिक ४ 
१२ वाहन चालक he ae 
93 नाईक joa 
१४ शिपाई षु 
१५ चौकीदार २ 
एकूण ३३ 
| पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प Pa] उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ i “..५ 
अन्वेषण उपविभाग, नागपूर. २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ ५ 
३ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
8 अनुरेखक [2 
4 वरिष्ठ लिपिक a 
नि टंकलेखक डिक 
७ कनिष्ठ लिपिक चिता 
८ वाहन चालक १ | 
९ शिपाई 3 
| 9° | ० चौकीदार km 
एकूण १८ 
२ ।पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण [eae | उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ ze 
उपविभाग, क्र.१ अमरावती 2 कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ ५ 
३ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
४ अनुरेखक बि 
षु वरिष्ठ लिपिक 1१ 
६ टंकलेखक हि 
७ कनिष्ठ लिपिक je | 
८ वाहन चालक [a 
९ शिपाई ३ 
१० | ० चौकीदार bas | 
एकूण १८ 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१९/(१७२/२०१९)/जसंअ, 


जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०१९/(१७२/२०१९)/जसंअ, दिनांक २१/११/२०१९ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तप्ञील (सन २०१९) 


कार्यालयाचे नांव 


पदनाम 


पदसंख्या 


पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प 
अन्वेषण उपविभाग, क्र.१ नागपूर 


1 १_| 


उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ 


ae | 


२ 


स्था. अभि. सहाय्यक 


३ 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


एकूण 


wed वर्धा संकल्पचित्र पथक, क्र. 3 
नागपूर 


उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ 


कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 


कनिष्ठ लिपिक 


०9८ | AV] AD] -0 


शिपाई 


एकूण 


पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, 
वर्धा. 


उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ 


-9 | MM} -0 । OO} AW] -०। WA] A] OO} OO} Ww 


कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 


Cc 
ae 


स्था. अभि. सहाय्यक 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


कनिष्ठ लिपिक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-9 | AV} -0 | -0 | OO} -O} - | AV 


एकूण 


me) 
ios 


भुवैज्ञानिक पथक, नागपूर 


सहा. भुवैज्ञानिक 


भुवैज्ञानिक सहाय्यक 


अनुरेखक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


प्रयोगशाळा सहाय्यक 


शिपाई 


प्रयोगशाळा मदतनीस 


“०0 | (२ | 6 । am 


चौकीदार 


नजिक. A] O}] OO} _o}] -O} Av] ऱ्य 


एकूण 


ae) 
A) 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१९/(१७२/२०१९)/जसंअ, 


जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०१९/(१७२/२०१९)/जसंअ, दिनांक २१/११/२०१९ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील (सन २०१९) 


अ.क्र. कार्यालयाचे नांव अ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
६ (ब) | कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारेप्रकल्प | १ कार्यकारी अभियंता १ 
अन्वेषण विभाग, चंद्रपूर. २ उपकार्यकारी अभियंता १ 
३ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ ४ 
४ विभागीय लेखापाल १ 
षु प्रथम लिपिक १ 
& वरिष्ठ लिपिक 4 
9 कनिष्ठ लिपिक ४ 
टंकलेखक २ 
९ आरेखक १ 
१० अनुरेखक 3 
११ भांडारपाल १ 
१२ वाहन चालक १ 
१३ नाईक १ 
१४ शिपाई षु 
१५ चौकीदार २ 
एकूण ३३ 
२ पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग १ उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ १ 
क्र.२, चंद्रपूर २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ षु 
३ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
8 अनुरेखक १ 
षु वरिष्ठ लिपिक १ 
& टंकलेखक १ 
७ कनिष्ठ लिपिक १ 
वाहन चालक १ 
९ शिपाई 3 
qo चौकीदार १ 
एकूण १८ 
३ । पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, १ उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ १ 
ब्रम्हपुरी २ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
३ टंकलेखक १ 
४ वाहन चालक १ 
षु शिपाई १ 
एकूण Ez 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१९/(१७२/२०१९)/जसंअ, 


जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०१९/(१७२/२०१९)/जसंअ, दिनांक २१/११/२०१९ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपञ्ीील (सन २०१९) 


अ.क्र. कार्यालयाचे नांव अ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
४ ।पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, "| उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ =e 
मुल Q स्था. अभि. सहाय्यक 3 
3 टंकलेखक 1१ | 
४ वाहन चालक Lae 
4 शिपाई ie ei 
& चौकीदार i a 
एकूण ८ 
५ ।पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, क्व उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ किड 
वरोरा २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 4 
3 स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
8 अनुरेखक za 
षु वरिष्ठ लिपिक ar 
नि टंकलेखक |. 
७ कनिष्ठ लिपिक विभ 
वाहन चालक fea). 4 
९ शिपाई ३ 
| ao | ० चौकीदार on 
एकूण १८ 
६ | पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, a उपविभागीय अभियंता अधिकारी/स.अ.श्रे-१ =a 
आलापल्ली (मुख्या. चंद्रपूर) २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ ५ 
३ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
8 अनुरेखक I et 
षु वरिष्ठ लिपिक शि 
नि टंकलेखक far | 
9 कनिष्ठ लिपिक 0) 
वाहन चाळक किं 
९ शिपाई ३ 
| ao | ० चौकीदार शिव 
एकूण १८ 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१९/(१७२/२०१९)/जसंअ, 


जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०१९/(१७२/२०१९)/जसंअ, दिनांक २१/११/२०१९ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपञ्ञील (सन २०१९) 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव अ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
9 पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प [ea उपविभागीय अभियंता अधिकारी/स.अ.श्रे-१ ae al 
अन्वेषण उपविभाग, गडचिरोली Q कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ षु 
(मुख्या. गडचिरोली) 3 स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
8 अनुरेखक १ 
षु वरिष्ठ लिपिक ae 
नि टंकलेखक १ 
७ कनिष्ठ लिपिक शिव्या 
८ वाहन चालक Lee || 
९ शिपाई 3 
| ao | ० चौकीदार शिंग 
एकूण १८ 
८ पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प ea उपविभागीय अभियंता अधिकारी/स.अ.श्रे-१ |. | 
अन्वेषण उपविभाग, आलापल्ली २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 4 
(मुख्या. चामोर्शी) 3 स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
8 अनुरेखक [ae 
4 वरिष्ठ लिपिक चिया 
नि टंकलेखक (ae /| 
७ कनिष्ठ लिपिक शि 
८ वाहन चालक ey 
९ शिपाई 3 
| 90 | ० चौकीदार Ra 
एकूण १८ 
@ । कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प 1 १_| कार्यकारी अभियंता fee. || 
अन्वेषण विभाग, भंडारा २ उपकार्यकारी अभियंता ॥ ., | 
३ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ २ 
४ वरिष्ठ लिपिक pe il 
4 HIP al 
& नाईक hee il 
9 चौकीदार a 
एकूण c 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१९/(१७२/२०१९)/जसंअ, 


जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०१९/(१७२/२०१९)/जसंअ, दिनांक २१/११/२०१९ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपञ्ीील (सन २०१९) 


उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ 


8 | पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण 
उपविभाग, साकोली 


१ 

२ कनिष्ठ अभियंता /झा.अ./स.अ.श्रे-२ 
३ स्था. अभि. सहाय्यक 

४ REF 11 | 

वरिष्ठ लिपिक 
टंकलेखक 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
१ | पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, | १ उपविभागीय अभियंता /अधिकारी/स.अ.श्रे-१ १ 
भंडारा २ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
३ टंकलेखक १ 
४ कनिष्ठ लिपिक १ 
षु वाहन चालक १ 
बल |(-__- ie 8 
एकूण ८ 
२ | पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, q उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ १ 
नागपूर. २ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
३ टंकलेखक १ 
४ वाहन चालक १ 
4 शिपाई १ 
एकूण | 8 
३ | पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, | १ |उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ १ 
गोंदिया २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ y 
३ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
spre | 
५ वरिष्ठ लिपिक १ 
६ टंकलेखक १ 
कनिष्ठ लिपिक १ 
वाहन चालक १ 
९ (Pre 7ढ11|।|।|1]_ | 8 
१० चौकीदार १ 
एकूण १८ 
१ 
षु 
३ 
१ 
१ 
१ 
१ 
३ 
१ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१९/(१७२/२०१९)/जसंअ, 
परिशिष्ट" ब" 
जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०१९/(१७२/२०१९)/जसंअ, दिनांक २१/११/२०१९ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील (सन २०१९) 


अ.क्र मंडळ/विभाग/ पदनाम व कर्मचाऱ्याचे नांव जन्म दिनांक | सेवा निवृत्तीचा 
उपविभाग कार्यालय पदसंख्या सर्वश्री. दिनांक 


दि पाटबंधारे व जलविद्युत मजूर ।१ श्री.संजय प्रभाकरराव ०१/०६/१९६२ |३१/०५/२०२२ 


प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, १ वाघमारे 
नागपूर 
2 | पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण | वाहनचालक |9) श्री. गजानन निळकंठ |०१/०१/१९६२ [39/92/2098 
उपविभाग, वर्धा १ अडकिने 


३ | पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण | माळी १ पद ।१) श्री. रामचंद्र रामभरोसे |१२/०५/१९६० |३१/५/२०२० 
उपविभाग गोंदिया वर्मा 


एकूण ०३ 


KKKKKK 


पृष्ठ १० पैकी १० 


